राज्य मुख्य लोकसेवा SHH आयुक्त कार्यालय, 
मुंबई येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या 
श्रीमती Muu, सहायक कक्ष अधिकारी 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि २०२४/प्र.क्र.११४/प्रशा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ सप्टेंबर, २०२४ 


सा.प्र.वि. शासन ASST क्रमांक संकीर्ण १०१७/प्र.क्र.११५/१४-अ, दि. २८-०८-२०१९. 
सा.प्र.वि. शासन आदेठा क्रमांक संकीर्ण १०१७/प्र.क्र.११५/१४-अ, दि. १८-०२-२०२१. 


वाचा: १) 
) 

३) सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्रमांक संकीर्ण १०१७/प्र.क्र.११५/१४-अ, दि. २०-१२-२०२१. 
) सा.प्र.वि. शासन आदेडा क्रमांक संकीर्ण २५१९/प्र.क्र.१२२/१४-अ, दि. २०-०२-२०२३. 
) 


सामान्य प्रशासन विभाग, नस्ती क्र संकीर्ण-१५२२/ सं.क्र.८२५/लो.दि.क. यांचा प्राप्त प्रस्ताव. 
शासन आदेश 


संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक २८-०८-२०१९ च्या आदेशान्वये श्रीमती प्रि.प्र. परब, सहायक कक्ष 
अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्राळय यांच्या सेवा १ (एक) वर्षाच्या कालावधीसाठी 
प्रतिनियुक्तीने राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई या कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या 
होत्या. त्यानुसार श्रीमती परब ह्या दिनांक ११-०९-२०१९ पासून राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालयात 
प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. तहनंतर श्रीमती परब यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि. १८-०२- 
२०२१ च्या आदेशान्वये दुसर्‍या वर्षासाठी, संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दि. २०-१२-२०२१ च्या आदेशान्वये तिसऱ्या 
वर्षासाठी व संदर्भाधीन क्र. ४ येथील दि. २०-०२-२०२३ च्या आदेशान्वये चौथ्या वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. श्रीमती परब यांचा ४ वर्षांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक १०-०९-२०२३ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. 


2. सा.प्र.वि./कार्या-लो.दि.क. यांनी संदर्भाधीन क्र. ५ येथील प्रस्तावान्वये श्रीमती परब यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस 
प्रशासकीय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार श्रीमती प्रि.प्र.परब, सहायक कक्ष 
अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस दि. ११-०९-२०२३ पासुन पुढे १(एक) वर्ष म्हणजेच पाचव्या वर्षासाठी (दि. ११-०९- 
२०२३ ते दि. १०-०९-२०२४) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. प्रतिनियुक्ती संदर्भात सर्व अटी व शर्ती संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे असतील. 
श्रीमती परब, यांच्या प्रतिनियुक्ती संदर्भातील सदर मुदतवाढ ही अंतिम स्वरुपाची असून, त्यांना या पुढे कोणतीही 
मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तसेच त्यांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त 
कार्यालय, मुंबई तसेच सामान्य प्रशासन विभाग/लो.दि.कक्ष यांनी या विभागाकडे सादर करु नये. प्रतिनियुक्‍तीचा 
मुदतवाढीचा कालावधी समाप्त होताच त्यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ विभागास म्हणजेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभागास परत करण्यात याव्यात. 


8. श्रीमती प्रि.प्र.परब, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन लो.दि.क. यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि २०२४/प्र.क्र.११४/प्रशा-३ 


प्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०३१६०८३१९९०७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.09.03 16:10:10 +05'30' 


(ग.स.परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती प्रि.प्र.परब, सहायक कक्ष अधिकारी (राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त कार्यालयामार्फत) 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२. मुख्य आयुक्त, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त यांचे कार्यालय, 
नवीन प्रशासकीय भवन, ७ वा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई-४० 0 032, 
3. सहसचिव/उपसचिव (आस्थापना), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सहसचिव/उपसचिव, (लो.दि.क.),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सा.प्र.वि./प्रशा-३ (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


